GORIA 


Reg . No . NPCITY/ 236/ 2015 - 17 
Published on 16th June 2016 . 


MAN 


PANY 


HOM 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २, अंक २३ ] 


गुरूवार ते बुधवार , जून ९- १५ , २०१६ / ज्येष्ठ १९ -२५ , शके १९३८ [ पृष्ठे ७,किंमत : रुपये ११ . ०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १०६ . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी , यांजकडून 
क्रमांक जिउनिना-पणन- कृउबास - उमरेड - जाहीरनामा-७७४०- २०१६. 


ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी कृषि उत्पन्न बाजार समिती , उमरेड या संस्थेच्या संचालक मंडळाची २०१६- २०२१ करिता निवडणूक 
घेतली आहे; 


__ आणि ज्याअर्थी, सदर निवडणुकीत कृषि उत्पन्न बाजार समिती , उमरेड या संस्थेच्या संचालक मंडळावर एकूण १८ संचालक निवडून आलेले 
आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी , कृषि उत्पन्न बाजार समिती, उमरेड यांनी निवडून आलेल्या संचालक मंडळ सदस्यांची नावे व पत्ते 
दिनांक २८ -०५- २०१६ रोजी निवडणूक घेवून निवडणूक निकाल दिनांक २९ - ०५- २०१६ रोजी जाहीर करून दि . ३० -०५ -२०१६ चे पत्रान्वये या 
कार्यालयास सादर केलेला आहे. 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ व नियम १९६७ चे नियम ८३ आणि महाराष्ट्र 
शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांचे आदेश कृबास - २००६- प्र. क्र . ४३९ - ११ - स , दिनांक ०३ - ११ - २००७ अन्वये , मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , स . ल . भोसले, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर याद्वारे कृषि उत्पन्न बाजार समिती , उमरेड या समितीच्या संचालक 
मंडळामध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे सोबतचे यादीत दर्शविल्याप्रमाणे जाहीर करीत आहे . 

कृषि उत्पन्न बाजार समिती मर्या., उमरेड , जि . नागपूर 

संचालक मंडळ निवडणूक - २०१६ 

निवडून आलेल्या उमेदवारांची यादी 
१ . सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण) मतदार संघ : 


पत्ता 


अ . क्र . 
( १) 


विजयी उमेदवाराचे नांव 

( २ ) 
श्री . कडू रूपचंद रामकृष्णा 
श्री . धोपटे मनोहर नामदेव 


मु . पो . उदासा , ता . उमरेड , जि . नागपूर 


मु . सायकी , पो . दवा , ता . उमरेड , जि . नागपूर 


ना .- एक - अ- १ ( १३५५). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ९-१५, २०१६ / ज्येष्ठ १९ - २५ , शके १९३८ 


निवडून आलेल्या उमेदवारांची यादी चालू 
( २ ) 

( ३ ) 


___ 


0 


श्री . दांदडे भोजराज पुंडलिक 
श्री . भोयर ज्ञानेश्वर कृष्णा 
श्री. नागेकर राहूल कवडूजी 
श्री . भुसारी संदिप श्रावण 
श्री . धुंदाटे विष्णु जगन 


9 


मु . पो. सिर्सी, ता . उमरेड, जि . नागपूर 
मु . पो . बेला, ता . उमरेड , जि . नागपूर 
मु . पो. नवेगाव साधु , ता. उमरेड, जि . नागपूर 
मु . पो . शिरपूर , ता . उमरेड, जि . नागपूर 
मु . वळद , पो . मटकाझरी, ता. उमरेड , जि . नागपूर 


0 


० 


अ . क्र . 


पत्ता 


२ . सहकारी संस्था ( महिला राखीव ) मतदार संघ : 

विजयी उमेदवाराचे नांव 
(१) 

। ( २ ) 
१ श्रीमती दरणे माधुरी देवीदास 

श्रीमती वाघ शिल्पाताई अशोक 


मु . पो . उदासा, ता . उमरेड, जि . नागपूर 
मु . उंदरी , पो. सुरगाव , ता. उमरेड , जि. नागपूर 


३ . सहकारी संस्था ( इतर मागासवर्गीय ) मतदार संघ : 
अ . क्र . 

विजयी उमेदवाराचे नांव 


पत्ता 


__ ( २) 


( ३ ) 


१ 


श्री . हुलके विठ्ठल रामकृष्णाजी 


मु . हेवती , पो . उदासा, ता . उमरेड, जि . नागपूर 


४ . सहकारी संस्था (विमुक्त जाती/ भटक्या जमाती/विशेष मागास प्रवर्ग ) मतदार संघ : 


अ . क्र . 


पत्ता 


विजयी उमेदवाराचे नांव 

( २ ) 
श्री. नेवारे नामदेव राघोबा 


( ३ ) 


१ 


मु . चारगाव ( म) , पो . ठाणा (पादरी ), ता . उमरेड , जि . नागपूर 


५ . ग्रामपंचायत ( सर्वसाधारण ) मतदार संघ : 


पत्ता 


मु . आमगाव ( देवळी ), पो . मकरधोकडा , ता . उमरेड , जि . नागपूर 


अ . क्र . 

विजयी उमेदवाराचे नांव 
( १ ) 

( २ ) 
१ श्री . कुकडकर शिवदास भाऊरावजी 

___ श्री. मांगरुडकर धनराज भाऊराव 
६. ग्रामपंचायत ( अनुसूचित जाती /जमाती) मतदार संघ : 
अ . क्र . 

विजयी उमेदवाराचे नांव 


मु . पो . सिर्सी, ता . उमरेड , जि . नागपूर 


पत्ता 


( ३ ) 
मु . पो . पाचगांव , ता . उमरेड, जि . नागपूर 


१ श्री. थुल विश्वजीत केशव 
७. ग्रामपंचायत ( आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक ) मतदार संघ : 
अ . क्र . 

विजयी उमेदवाराचे नांव 
(१ ) 

( २ ) 
१ श्री. पांडेदिलीप (मंगल) गोपीचंद 


पत्ता 


मु . विरली , पो . उदासा , ता . उमरेड , जि . नागपूर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ९- १५ , २०१६ / ज्येष्ठ १९- २५ , शके १९३८ 


सिन 


३ 


निवडून आलेल्या उमेदवारांची यादी- चालू 


८ . व्यापारी व अडते मतदार संघ : 


अ . क्र . 


विजयी उमेदवाराचे नांव 


(२ ) 


पत्ता 

( ३ ) 
रा . मंगळवारी पेठ , उमरेड , ता . उमरेड, जि . नागपूर 
रा . टिपले ले- आऊट , उमरेड , ता . उमरेड , जि . नागपूर 


१ 


श्री . देशमुख विकास दिलीप 
श्री . फटिंग दत्तु दयाराम 


पत्ता 


९ . हमाल व तोलारी मतदार संघ : 
अ . क्र . 

विजयी उमेदवाराचे नांव 
( १ ) 

(२) 
श्री . लहाने रतन विश्वनाथजी 


( ३ ) 


रा . पेठ , जोगीठाणा, धनगर मोहल्ला, उमरेड, ता . उमरेड, जि . नागपूर . 


नागपूर : 
दिनांक ३१ मे २०१६ . 


स . ल . भोसले , 
जिल्हा उपनिबंधक, 

सहकारी संस्था तथा 
जिल्हा निवडणूक अधिकारी, नागपूर . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १०७ . 

__ अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 


क्रमांक कावि-नपदे-नवि - ३३७- २०१६ . 


अध्यक्ष , नगर परिषद , देसाईगंज यांजकडून सुधारित विकास योजना मंजूर नकाशा देसाईगंज महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , 
१९६६ चे कलम ३७( १ ) अन्वये फेरबदल करणे , ज्याअर्थी, देसाईगंज मंजूर विकास योजना नकाशा शासनाचे नगर विकास व जनस्वास्थ्य 
विभागाकडील निर्णय क्र . टिपीएस - २५०० - २३७८ -सिआर - ७२ ( सी )- २००१- युडी- ९ , दिनांक १६- ०८ - २००६ अन्वये देसाईगंज शहराच्या सुधारित 
विकास योजनेच्या नकाशास मंजुरी दिली आहे आणि सदरहू विकास योजना दिनांक १६- ०८ - २००६ पासून अंमलात आली आहे . 


नगर परिषदेच्या दिनांक २० -०१ - २०१६ ला झालेल्या सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्र . ३८१ , ३८२ व ३८३ तसेच दिनांक ५- ५- २०१६ रोजी 
झालेल्या विशेष सभा ठराव क्र . ४०३ अन्वये उपरोक्त विकास योजना देसाईगंजमध्ये खालील अनुसूचित दिलेल्या तपशिलाप्रमाणे फेरबदल करण्याचा 
प्रस्ताव केला आहे. 


अनुक्रमांक आरक्षण क्रमांक / मौजा 


खसरा क्रमांक 


अनुसूची 
क्षेत्रफळ वि . यो . मधील प्रस्तावित विद्यमान वापर 
हे . आर/ चौ . मी . जमीन वापर 


फेरबदलानंतरचा 
प्रस्तावित जमीन वापर 


(१ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ७) 


० 


१४१/ ३ 


० .३७ हे . आर 


प्राथमिक शाळा 


कृषक 


४१९ 


० .८३ हे . आर 


खेळाचे मैदान 


कृषक 


( २) 
मौजा विर्शीतुकुम 
मौजा विर्शीतुकुम 
मौजा विर्शीतुकुम 
मौजा देसाईगंज 
( नझुल ) 


अकृषक (निवासी) 
अकृषक (निवासी ) 
अकृषक (निवासी ) 


० 


२१८ 


११०८६ चौ . मी . 


कृषक 


कृषक 


८ 


२४ / १३ 


मोकळी जागा 


५५७४ चौ . मी . 
( आ . क्र . ३६ ) 


दिवाणी न्यायाधीश 
निवासस्थान 


न . प . प्रशासकीय 
इमारत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ९-१५, २०१६ / ज्येष्ठ १९ - २५ , शके १९३८ 


विकास योजनेतील उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारा नकाशा देसाईगंज नगरपरिषदेच्या कार्यालयात कामकाजाचे वेळात जनतेच्या अवलोकनार्थ 
उपलब्ध आहे . महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७( १ ) अन्वये असे उद्घोषित करण्यात येते की , सदरहू फेरबदल 
संबंधीच्या ज्या सूचना व हरकती मागविण्यात येत आहेत , त्या ही सूचना प्रसिद्ध झाल्याचे तारखेपासून ३० ( तीस) दिवसांचे आंत ज्या सूचना व हरकती 
येतील त्यावर ही नगर परिषद हा प्रस्ताव शासनाकडे अंतिम मंजुरीकरीता पाठविण्यापूर्वी अवश्य विचार करील . 


देसाईगंज : 
दिनांक २ जून २०१६ . 


श्याम उईके , 

3728 , 
नगर परिषद, देसाईगंज . 


HTT 9- 31 ( 77 . fq . g.) H . PTI . FT., 31 . 55 . 900 . 

BY PRESIDENT,MUNICIPAL COUNCIL 
No. Ws-MCD -UD - 337- 2016 . — 

Revised Development Sanctioned Plan of Desaiganjmodification to the revised Development Sanctioned Plan 
of Desaiganj under Section 37 ( 1 ) of the M . R . & T . P . Act, 1966 , Whereas, the Government in Urban Development 
and Public Health Department Notification No. TPS 2500 -21378 -CR - 72 -200 -UD -9, date 16 -8 - 2006 sanctioned the 
Development Plan of Desaiganj. The said Development Plan came into force from 16 - 08 - 2006 . 

As per the provision of Section 37 ( 1) under the M . R . & T . P . Act , 1966 , this Municipal Council , Desaiganj 
Resolution No. 381, 382 , 383 , date 20 - 01 -2016 & Resolution No. 403, date 5 -05 - 2016 has decided to make modifica 
tion aforesaid side sanctioned Development Plan Desaiganj is detailed below . 

SCHEDULE 
Sr. No. Site No./Mouza Kh . No . Area in Use of Dev . Plan Present Use Proposed use after 
H . R ./Sqm . 

modification 
(1) (2 ) (3 ) 

(6 ) 
Virshi Tukum 141/ 3 0 .37 H . R . Primary School Agricultural Non Agricultural 

(Residential) 
Virshi Tukum 419 0 .83 H . R . Stadium 

Agricultural Non Agricultural 

(Residential) 
Mouza Virshi 

218 11086 Sqm . Agricultural Agricultural Non Agricultural 
Tukum 

(Residential) 
Mouza 

24 /13 5574 Sqm . Civil Judge Open Land Municipal 
Desaiganj Reservation Quarter 

Administrative 
Nazul No. 36 

Building 
Above Agriculture land of Revised Development Sanctioned Plan showing the proposed the plan to modifica 
tion can be seen in this office ofMunicipal Council, Desaiganjduring the office hours. 

Now , in pursuance of Section 37 ( 1) of M . R ., & T . P . Act , 1966 it is hereby notified that , suggestion and 
objection if any the above said modification of the sanctioned Revised Development Plan of Desaiganjmay be 
communicated in writing to the Municipal Council not later than 30 ( Thirty ) days from the date of publication of 
this notice in MOGG . Suggestion and objection received within the above said period shall be duly taken into 
consideration by the Municipal Council before submitting the said modiciation to the Government for sanction . 


Desaiganj : 
Dated the 2nd June 2016 . 


SHYAM UIKEY, 

President , 
Municipal Council, Desaiganj. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ९- १५ , २०१६ / ज्येष्ठ १९- २५ , शके १९३८ 


सन 


५ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


मंगळवार , मे ३१ , २०१६ / ज्येष्ठ १० , शके १९३८ . 


भाग १ - अ ( असा.), ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा . , अ . क्र . ७० . 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक -जिकागों - नपाप्र -सिआर- १९६- कावि.- ३७९ - २०१६ . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १९ ( १ ) अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयोग मुंबई यांचे 
आदेश क्रमांक एमएनसी - ११- ०१ -सीआर - २३- डी -११, दिनांक १७ ऑगस्ट , २००१ अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
मी , डॉ . विजय सुर्यवंशी, जिल्हाधिकारी , गोंदिया या आदेशाद्वारे असे जाहीर करतो की , दिनांक २९ मे , २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या नगर परिषद , 
गोंदिया येथील प्रभाग क्र . १-ड च्या पोट निवडणूक मध्ये खालील उमेदवार त्यांच्या नावासमोर नमूद असलेल्या प्रभागातून नगर परिषद सदस्य म्हणून 
रितसर निवडून आलेले आहेत . 


अनुसूची 
निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव 


अ . क्र . 


प्रभाग क्र . 


गट 


शेरा 


( जागा राखीव असेल तर कोणासाठी ) 


पारधी राजू विठठलराव 


सर्वसाधारण 


गोंदिया : 
दिनांक ३१ मे २०१६ . 


डॉ . विजय सुर्यवंशी , 
जिल्हाधिकारी , गोंदिया . 


ना .- एक - अ -२ ( १३५५ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ९-१५, २०१६ / ज्येष्ठ १९ - २५ , शके १९३८ 


भाग १- अ ( असा.), ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ७१ . 


आदेश 


क्रमांक - साशा-कार्या-१२- टे -३-पंसनि - ५१०- २०१६. 

राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एसईसी-१०९६- सीआर-३४-९६-पीआर, दिनांक १९ नोव्हेंबर , १९९६ अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६२ चे कलम ९ पोट - कलम २ खंड (ब) अन्वये 

ण त्याबाबतीत देण्यात आलेल्या अधिकारान्वये मी , चंद्रपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे जाहीर करत 
आदेशाच्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या पंचायत समितीच्या नावांसमोर स्तंभ ( ३) मध्ये दर्शविलेले सभापती चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचे 
सदस्य आहे. 

अनुसूची 


अ . क्र . 


सभापतीचेपूर्ण नांव 


पंचायत समितीचे नांव 

( २ ) 


कायमचा पत्ता 

( ४ ) 


(३ ) 


नागभीड 


सौ . पूनम पुरुषोत्तम बगमारे 


मु . पो . पाही , तह . नागभीड , 

जिल्हा चंद्रपूर. 


चंद्रपूर : 
दिनांक २३ मे , २०१६ . 


( अवाच्य ), 
जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर . 


शनिवार , जून ४ , २०१६ / ज्येष्ठ १४ , शके १९३८ . 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . ७२ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक कक्ष- १२- एमयुएन- १ - सा . नि .- कावि . ३२३ - २०१६ . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६, पोट -कलम ( १ड ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी , नागपूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की, नागपूर जिल्ह्यातील भिवापुर व कुही या नगर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जून ९-१५ , २०१६ /ज्येष्ठ १९ -२५ , शके १९३८ 


७ 


पंचायतीच्या दिनांक १- ११- २०१५ रोजी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाची माहिती शपथपत्रासह 
आयोगाने विहीत केल्यानुसार निकाल जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसाच्या कालावधीमध्ये सादर न केल्यामुळे खालील उमेदवारांना या आदेशाच्या 
दिनांकापासून तीन वर्षाच्या कालावधीकरीता पालिका सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा पालिका सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह ठरवित 


आहे. 


अनुसूची 
उमेदवारांचेनाव 


अ . क्र . नगर पंचायतीचे नाव 


प्रभाग क्रमांक / वार्ड क्र . 


12 


- 


न 


( २ ) 


भिवापूर 


प्रमोद हेमराज भैसारे 


- 


- 


r 


< 


r 


सुनिल महादेव पूरी 
विजय बारसू नंदनवार 
सुनिल गोविंदा बूचे 
जया महादेव नंदनवार 
वैशाली गोपाल शेटे 


< 


. 


. 


o 


वर्षाविलास राउत 


० 


० 


अकिला बेगम हबीबीखाँ पठाण 


ज्योती चंद्रशेखर बुरडकर 


६ 


० 


- 


शोभा हनुमान भागडे 
विशाखा प्रमोद सहारे 
प्रेमदास किसन ढवळे 


र 


नागपूर : 
दिनांक ३० मे २०१६ . 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी , 

नागपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES,NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21 - A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004. 


